सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरूवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- नागपूर विभागीय पुरवणी 

( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिकाबरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 

भाग १ – अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०३ . 


वर्ष ८ , अंक ३२ ] 


संचालक , नगर रचना , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


आदेश 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


क्रमांक डि.टी.पी.वि.यो. हिंगणघाट ( सु . + वा.क्षे . ) कलम १२७ ( २ ) आदेश - टिपीव्ही - २-५१७० - 

ज्याअर्थी , हिंगणघाट नगरपरिषदेची ( सु . + वा.क्षे . ) विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा . 
३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना 
क्र . टिपीएस -२ ९०५-३२४८ - प्र.क्र . - १२१ ( ए ) -०५ - नवि - ९ , दि . २६ एप्रिल २००६ अन्वये ( यापुढे “ उक्त अधिसूचना ” असे संबोधिलेले आहे ) मंजूर केली 
असून ती दि . १५ जून २००६ पासून अंमलात आलेली आहे . ( यापुढे “ उक्त मंजूर सुधारित विकास योजना ” असे संबोधिलेली आहे ) ; 


[ पृष्ठे २८ , किंमत : रुपये ११.०० 


66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेमध्ये , मौजा नांदगाव ( बो . ) येथील सर्व्हे क्र . १७३ ( नविन स . क्र . २७३ ) या जमिनीमधील 
अंदाजे क्षेत्र १.६४ हे . , आ.क्र . १ ९ “ दफन भूमी ” ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिलेले आहे ) या आरक्षणाने बाधित होत आहे आणि उक्त 
आरक्षणाच्या भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण नगर परिषद , हिंगणघाट आहे . ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले 

आहे ) : 


ना . - एक - अ -१ ( १७३१ ) . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर सुधारित विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० ( दहा ) वर्षाच्या 
कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमीन संपादन केलेली नाही : 


66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त आरक्षणाखालील मौजा नांदगाव येथील सर्व्हे क्र . १७३ ( नविन स . क्र . २७३ ) या जमिनीचे संबंधित जमीन मालकांनी ( यापुढे 
“ उक्त जमीन मालक " असे संबोधिलेले आहे ) यांनी उक्त आरक्षणाखालील १.६४ हे . क्षेत्राबाबत ( यापुढे “ उक्त जमीन " असे संबोधिलेले आहे ) उक्त 
अधिनियमाचे कलम १२७ ( १ ) अन्वये उक्त समुचित प्राधिकरणावर दि . २० फेब्रुवारी २०१७ रोजी सूचना ( यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिलेले आहे ) 
बजाविलेली होती ; 

66 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीनमालकांनी उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहीत मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील 
उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे संपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती 
उपाययोजना केलेली नाही ; 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , मा . उच्च न्यायालय , मुंबई नागपूर खंडपीठाकडून रिट याचिका क्र . ३७६५ - २०२० मध्ये ( यापुढे “ उक्त रिट याचिका ” असे 
संबोधिलेले आहे ) दि . ११ जुलै २०२२ रोजीच्या निर्णयात उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे तरतुदीन्वये व्यपगत 
झाल्याबाबत आदेश पारीत केले असून यानुषंगाने आदेश निर्गमित करणेबाबत सूचित केले आहे ; 


२ 


आणि ज्याअर्थी , हिंगणघाट नगरपरिषद यांनी , पत्र क्र . १७२ , दि . १३ सप्टेंबर २०२२ अन्वये मा . उच्च न्यायालयाचे निर्णयाविरूद्ध मा . सर्वोच्च 
न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका अथवा विशेष अनुमती याचिका दाखल केलेली नसल्याचे तसेच उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे , 
असा प्रस्ताव सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सहसंचालक , नगर रचना , नागपूर विभाग , नागपूर यांचेकडील पत्र क्र . ११३७ , दि . ११ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये उक्त जमीन 
मालकांच्या उक्त जमिनीच्या उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्राबाबत भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाली नसल्याने , तसेच उक्त रिट याचिकेत मा . उच्च 
न्यायालय , मुंबई , नागपूर खंडपीठ यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असल्याने उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२७ ( २ ) चे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक असल्याचा अहवाल सादर केला आहे , त्यानुसार उक्त जमिनीचे उक्त मंजूर सुधारित विकास योजना 
अहवालानुसार उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्र १.६४ हे . नमूद असले तरी प्रत्यक्ष मोजणी नकाशा व उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेनुसार पडताळणी 
अंती उक्त जमिनीचे उक्त आरक्षणाने बाधित ०.८६ हे . इतके क्षेत्र व्यपगत होत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता , उक्त अधिनियमाचे 
कलम १२७ ( २ ) अन्वये उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे , असे संचालक , नगर रचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे मत झाले आहे : 


आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्र . टिपीएस - १८१३-३२११ - प्र.क्र .५०८ - नवि -१३ , दि . ०१ डिसेंबर २०१६ अन्वये 
नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २ ) 
अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ अन्वये संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रदत्त आहेत ; 


त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २ ) अन्वये संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे , या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात 
नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे , असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी 
उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 


उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलांच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे : 

: 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ . 


नगर परिषद 
मौजा , तालुका व जिल्हा 
व 


( २ ) 


पुणे : 

दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ . 


हिंगणघाट नगर परिषद , 
मौजा नांदगाव ( बो . ) , 
जि . वर्धा 


परिशिष्ट 

उक्त मंजूर विकास 
योजनेतील प्रस्ताव व 


वि . यो . अहवालानुसार 

अंदाजे क्षेत्र 


( ३ ) 

हे . आर 

आ . क्र . १ ९– “ दफन भूमी 

स . क्र . १७३ , क्षेत्र १६४ 


39 


उक्त 

जमिनीचा 

तपशील 


( ४ ) 


स . क्र . 

२७३ ( नवीन ) 


उक्त आरक्षणातून 
व्यपगत झालेले अंदाजे 

क्षेत्र 


( ५ ) 

हे . आर 


० ८६ 


टीप.- १. उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणा - या विकासाच्या 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल . 


२. उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी , हिंगणघाट नगर 
परिषद , जि . वर्धा यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत , नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत खुला ठेवण्यात 
येत आहे . 

३. सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


अविनाश भा . पाटील , 

संचालक , नगर रचना , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४ . 


BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


ORDER 


३ 


No. D.T.P. - D.P.HINGANGHAT ( R + AA ) -Sec - 127 ( 2 ) -Order - TPV - II - 5170.— 

Whereas , the Development Plan of Hinganghat Municipal Council ( Revised + AA ) has been 
sanctioned under the provisions of Section 31 ( 1 ) of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 
( Mah . XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) by Government in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 2905-3248 - CR - 121 ( A ) -2005 - UD - 9 , dt . 26th April 2006 ( hereinafter 
referred to as " the said Notification " ) & has come into force with effect from 15-06-2006 , ( hereinafter 
referred to as “ " the said Sanctioned Revised Development Plan ” ) ; 


And whereas , as per the said Sanctioned Revised Development Plan , area of 1.64 Ha . Approximately 
of the land bearing S. No. 173 ( New S. No. 273 ) of Mouza Nandagaon , Dist . Wardha is affected by the 
Reservation Site No. 19 " Burial Ground ” ( hereinafter referred to as the said Reservation ” ) and the 
Appropriate Authority for the acquisition and development of the said Reservations is Municipal Coun 
cil , Hinganghat ( hereinafter referred to as the said Appropriate Authority " ) ; 


And whereas , the land under said Reservation has not been acquired by the said Appropriate Au 
thority within 10 ( ten ) years from the date on which the said Sanctioned Revised Development Plan 
came into force ; 


And whereas , the concerned land owners ( hereinafter referred to as " the said Land Owners " ) of the 
land under the said Reservation in respect of area 1.62 Ha.of S. No. 173 ( New S. No. 273 ) of Mouza 
Nandgaon , Dist . Wardha ( hereinafter referred to as " the said Land " ) had served a notice uner Section 
127 ( 1 ) of the said Act , ( hereinafter referred to as " the said Notice " ) on the said Appropriate Authority on 
20th February 2017 ; 


And whereas , the said land under the said Reservation is not acquired or no steps as required 
under Section 127 ( 1 ) of the said Act has been taken by the Appropritate Authority within the stipulated 
period from the date of service of the said notice by the said land owners as per the provisions of Section 
127 of the said Act ; 


And whereas , the Hon'ble High Court , Mumbai , Nagpur Bench in the judgement dated 11th July 
2022 in writ Petition No. 3765-2020 ( hereinafter referred to as " the said Writ Petition " ) has passed an 
order that , the reservation on the said land has lapsed under Section 127 of the Said Act and directed to 
notify the lapsing of the reservation in accordance with law ; 


And whereas , Municipal Council , Hinganghat vide letter No. 172 , dt . 13th September 2022 has 
submitted that , the Review Petition or Special Leave Petition is not filed by Municipal Council , Hinganghat 
against the judgement of Hon'ble High Court and the said Reservation on the said land has lapsed ; 


And whereas , the Joint Director of Town Planning , Nagpur Division , Nagpur vide letter No. 1137 , 
dt . 11th October 2022 has submitted report stating that , land affected by the said Reservation and in 
respect of the said land under the said Reservation , acquisition procedure has not been completed and 
as per the order issued by the Hon'ble High Court , Mumbai , Nagpur Bench in the said Writ Petition , it is 
necessary to issue an order under Section 127 ( 2 ) of the said Act regarding lapsing of the said Reserva 
tion on the said land . Accordingly as per the Sanctioned Revised Development Plan Report of the said 
land , the area affected by the said reservation is 1.64 ha . but after verification of measurement plan and 
said Sanctioned Development Plan , area affected by the said Reservation in the said land is 0.86 ha . , 
Therefore , the said Reservation admeasuring approximately 0.86 Ha . of the said land has lapsed ; 


And whereas , after considering the above facts in respect of the said Reservation on the said land 
in the said Sanctioned Development plan , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune is of 
the opinion that , it is necessary to issue the order under Section 127 ( 2 ) of the said Act , regarding the 
lapsing of the said Reservation on the said Land ; 


And whereas , the Government in Urban Development Department under Section 151 of the said 
Act , vide Resolution No. TPS - 1813-3211 - CR - 508 - UD - 13 , dt . 01st December 2016 , has delegated the 
powers exercisable by it under Section 127 ( 2 ) of the said Act , in respect of Development Plans of all 
Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a 
Planning Authority , to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

Now , therefore , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune , by this order and as 
specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation in respect of the 
said Land under Section 127 ( 2 ) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said 
Sanctioned Revised Development Plan , as follows 


30 


४ 


After the last entry in the Schedule of Modification accompanying the said Notification of the said 
Sanctioned Revised Development Plan , the following new entry shall be aded : 


Sr. Municipal Council 
No. Mouza , Taluka and 
District 


( 1 ) 


1 


( 2 ) 


Hainganghat 
Municipal Council , 
Mouza Nandgaon , 
Dist . Wardha . 


Pune : 

Dated the 13th October 2022 . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०५ . 


अ . क्र . 


( १ ) 


Note : - -1 . The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land 
Owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent lands 
under the said Sanctioned Revised Development Plan . 


१ 


2. A copy of the part plan of the said Sanctioned Revised Development Plan showing the area of 
the said Land which is lapsed from the said Reservation is available in the office of the Chief 
Officer , Municipal Council , Hinganghat , District Wardha during office hours on all working 
days for inspection to public upto one month . 

3. This Order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashta.gov.in . 


SCHEDULE 

Proposal in the said 
Sanctioned Development 
Plan & its Approxi . 
Area as per D. P. Report 

( 3 ) 
H. A. 

Site No. 19 " Burial 
Ground " 

S. No. 173 , Area 164 


मंजूर योजनेनुसार 
आरक्षण / प्रस्ताव 


Description of 
the said Land 


( २ ) 


साईट नं . एस -२२८ 
खेळाचे मैदाने 


( 4 ) 


क्रमांक नर - मुअ - नपगों - वि.यो . ( सु . ) - गोंदिया - फेरबदल -२५७ ९ - २०२२. 

गोंदिया शहराची विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) शासनाने नगर विकास विभागाचे निर्णय क्र . टीपीएस - २३११-२१८६ - सीआर -२४ ९ ( बी ) 
२०११ - युडी - ९ , दिनांक ४ एप्रिल २०१२ अन्वये मंजूर केली असून ती दि . १५ मे २०१२ पासून अंमलात आली आहे . 


S. No. 273 ( New ) 


प्रशासक तथा मुख्य अधिकारी , नगर परिषद यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ अंतर्गत फेरबदल करणेबाबत 


उक्त मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये फेरबदल करण्यासाठी नगर परिषदेने 
दि . २ ९ एप्रिल २०२२ रोजी खालीलप्रमाणे ठराव पारित केलेले आहेत . 


अनुसूची 
जागेचा तपशील 


( ३ ) 
हे . आर 

मौजा - गोंदिया खुर्द , खसरा 
क्र . २३३ ( भाग ) क्षेत्र ० ८० 


Approximate 
Area lapsed from 
the said 
Reservation 


. 


( 5 ) 
H. A. 

0 86 


AVINASH B. PATIL , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


न . प . आमसभा ठराव 
क्रमांक व दिनांक 


( ४ ) 


कलम ३७ अंतर्गत 
फेरबदल करण्याचा 


प्रस्ताव 

( ५ ) 


ठराव दि . २ ९ - ४-२०२२ निवासी क्षेत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

प्रशासक तथा मुख्य अधिकारी , नगर परिषद , गोंदिया यांनी दिनांकित स्वाक्षरी केलेले उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारे नकाशे न . प . कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आले आहेत . 


उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) अन्वये जाहीर करण्यात येते की , उपरोक्त नमूद फेरबदल करण्याबाबत कोणासही काही हरकती वा सूचना 
असल्यास , त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे दिनांकापासून ३० ( तीस ) दिवसांचे आंत गोंदिया नगर परिषदेस लेखी सादर 

कराव्यात . 


उपरोक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीस्तव सादर करण्यापूर्वी नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना वा हरकतीवर नगर परिषदतर्फे 
विचार केल्या जाईल . 


गोंदिया : 

दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२२ . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०६ . 


( 1 ) 


BY ADMINISTRATOR & CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 


Modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

No. TP - Co - MCG - DP ( R ) -Gondia - Modification - 2579-2022. 

The Development Plan of Gondia ( Second Revised ) has been sanctioned by Govt . in Urban Develop 
ment Department vide Notification No. TPS - 2311-2187 - CR - 249 ( B ) -2011 - UD - 9 , dated 4th April 2012 and 
came into force with effect from 15th May 2012 . 


1 


Now , the Administrator & Chief Officer of Gondia , Municipal Council has passed the Resolutions 
dated 29th April 2022 as mentioned below to make modification to sanctioned Development Plan under 
Section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

SCHEDULE 

Sr. Reservation / Proposals Particular of the land 
No. as per sanctioned D. P. 


( 2 ) 


Site No. S / 228 
Play Ground 


करणकुमार चव्हाण , 
प्रशासक तथा मुख्य अधिकारी , 
नगर परिषद , गोंदिया . 


( 3 ) 

H. A. 

Mouza - Gondia Khurd , 
Kh . No. 233 ( Part ) 
Area 080 


M.C.G.B. 
Resolution 
No. & Date 


( 4 ) 


Gondia : 

Dated the 18th October 2022 . 

ना . - एक - अ -२ ( १७३१ ) . 


Resolution 
Dated 29-4-2022 


५ 


Proposed 
Modification 
under Section 37 


( 5 ) 


Residential 
Zone 


The plans showing the proposed modification signed and dated by the Administraror & Chief 
Officer , Municipal Council , Gondia are kept open in the Office of the Municipal Council during office 
hours on all working days for inspection by the public . 


Now , in pursuance of Section 37 ( 1 ) of the said Act , it is hereby notified that any person having any 
objections or suggestions regarding the proposed modifications may communicate in writing to the 
Municipal Council within a period of 30 ( Thirty ) days from date of publication of this notice in Maharashtra 
Govt . Gazzette . 


The objections or suggestions received from the public shall be considered by the Municipal Coun 
cil , Gondia before submitting the proposal of Modifications to the Govt . for sanction . 


KARANKUMAR CHOUHAN , 
Administrator & Chief Officer , 
Municipal Council , Gondia . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ – अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०७ . 


मुख्याधिकारी , नगर पंचायत यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) अन्वये लाखनी शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे 
प्रसिद्धीकरण . 


सूचना 


क्रमांक नपला - मुअ - ७३०-२०२२ 

ज्याअर्थी , लाखनी नगर पंचायतीने ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे निर्देशिलेले ) , तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे 
उल्लेखलेली ) , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे निर्देशिलेली ) , चे कलम २१ ( २ ) चे 
अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) व कलम ३८ मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना , लाखनी ( यापुढे “ उक्त प्रारूप विकास योजना ” असे उल्लेखलेली ) तयार 
करण्याचा इरादा ठराव क्र . १ , दिनांक १५ मार्च २०२१ अन्वये जाहीर करुन त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , नागपूर विभाग , पुरवणी 
भाग - १ - अ मध्ये दिनांक १५ ते २१ जुलै २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरून लाखनी नगरपंचायतीने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना 
तयार करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , भंडारा शाखा , भंडारा यांची नगर रचना अधिकारी म्हणून आदेश क्र . ६४८ , दि . २२ ऑक्टोबर 
२०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार , नगर रचना अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर रचना , भंडारा शाखा , भंडारा यांनी , 
उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर , उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त 
नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी दि . १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी हस्तांतरीत केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना / हरकती 
मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्र . ०१ , दि . २० सप्टेंबर २०२२ पारित केलेला आहे . 


त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये 
नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे . सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ , खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत . 

१. मुख्याधिकारी , लाखनी नगर पंचायत , लाखनी . 

२. सहायक संचालक , नगर रचना , भंडारा शाखा , भंडारा . 

उक्त प्रारुप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , लाखनी नगर पंचायत यांचेकडे लेखी स्वरुपात कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगर पंचायतीकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या 
जातील . 


उक्त प्रारुप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून लाखनी नगर पंचायतीच्या कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध 
होऊ शकतील . 


लाखनी : 

दिनांक २१ सप्टेंबर २०२२ . 


सतिश चौधरी , 
मुख्याधिकारी , 

नगर पंचायत , लाखनी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०८ . 


BY CHIEF OFFICER , NAGAR PANCHAYAT 

Publication of Draft Development Plan of Lakhani Under Section 26 ( 1 ) of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 . 

NOTICE 


No. NPL - CO - 730-2022. 

Whereas , the Lakhani Nagar Panchayat , ( hereinafter referred to as the said Planning Authority , " ) 
vide Resolution No. 1 , dated 15th March 2021 , had declared its intention to prepare a Draft Development 
Plan of Lakhani ( hereinafter referred to as the " said Draft Development Plan " ) for the area under its 
jurisdiction , ( hereinafter referred to as the said " area " ) as per the provision of Section 23 ( 1 ) read with 
Section 21 ( 2 ) and Section 38 of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred 
to as the " said Act " ) and notice to that effect is published in Maharashtra Government Gazette , Nagpur , 
Division , Supplement Part - 1 - A , on 15 to 21 July 2021 . 


And whereas , as per the provision in Section 24 of the said Act , the Nagar Panchayat vide Order No. 
648 , dt . 22nd October 2021 has appointed Assistant Director , Town Planning , Bhandara Branch as " Town 
Planning Officer " to prepare the said Draft Development Plan for the said area ; 


19 


And whereas , the Town Planning Officer and Assistant Director , Town Planning , Bhandara Branch 
after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of the said Act , has prepared the said 
Draft Development Plan of the said area and has handed it over to the said Planning Authority on 
date 16th September 2022 for publication under Section 26 ( 1 ) of the said Act ; 


And whereas , the said Planning Authority has passed Resolution No. 01 , dated 20th September 2022 
to publish the said Draft Development Plan under Section 26 ( 1 ) of the said Act , for inviting suggestions / 
objections from the public ; 


Therefore , Lakhani Nagar Panchayat hereby publishes the said Draft Development Plan along with 
the Report under Section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public . The 
copy of the said Draft Development Plan and Report thereof are kept open for inspection of the public at 
the following offices on all working days during office hours . 

1. The Chief Officer Lakhani Nagar Panchayat . 

2. Assistant Director , Town Planning , Bhandara Branch . 

The suggestions / objections if any , in writing from the public in this regard with reasons , shall be 
submitted to the Chief Officer , Lakhani Nagar Panchayat , within the period of 30 days from the date of 
publication of the Notice in Maharashtra Government Gazette . Suggestions / objections received by the 
Nagar Panchayat within the period of the 30 days from the date of publication of this Notice in Maharashtra 
Government Gazette shall only be considered . 


The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public at 
reasonable price in the office of the Lakhani Nagar Panchayat . 


Lakhani 

Dated the 21st September 2022 . 


SATISH CHAUDHARI , 

Chief Officer , 


Nagar Panchayat , Lakhani . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १० ९ . 


मुख्याधिकारी , नगर परिषद यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) अन्वये पवनी शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे 
प्रसिद्धीकरण . 


सूचना 


क्रमांक न.प.प. बांध.वि. - ३ ९९ - २०२२. - 

66 

ज्याअर्थी , पवनी नगर परिषदेने ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे निर्देशिलेले ) , तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे 
उल्लेखलेली ) , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे निर्देशिलेली ) , चे कलम २१ ( २ ) चे 
अनुषंगाने कलम ३४ व कलम ३८ मधील तरतुदीनुसार प्रारुप विकास योजना , पवनी ( यापुढे “ उक्त प्रारूप विकास योजना ” असे उल्लेखलेली ) तयार 
करण्याचा इरादा ठराव क्र . ८ , दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ अन्वये जाहीर करुन त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , नागपूर , विभाग , पुरवणी 
भाग - १ - अ मध्ये दिनांक ३० सप्टेंबर ते ०६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतूदीस अनुसरून पवनी नगरपरिषदेने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार 
करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , भंडारा , शाखा भंडारा यांची “ नगर रचना अधिकारी ” म्हणून आदेश क्र . ३८२ , दि . २ ९ ऑक्टोबर २०२१ 
अन्वये नेमणूक केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार , नगर रचना अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर रचना , भंडारा शाखा , भंडारा यांनी , 
उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर , उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त 
नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी दि . ०४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी हस्तांतरीत केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना / हरकती 
मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्र . ०२ , दि . ०४ ऑक्टोबर २०२२ नुसार पारित केलेला आहे . 


त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये 
नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे . सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ , खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत . 

१. मुख्याधिकारी , पवनी नगर परिषद , पवनी . 

२. सहायक संचालक , नगर रचना , भंडारा शाखा , भंडारा . 

उक्त प्रारुप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , पवनी नगर परिषद यांचेकडे लेखी स्वरुपात कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची सूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगर परिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या जातील . 

उक्त प्रारुप विकास योजनेचे नकाशे व तपशीलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून पवनी नगर परिषद च्या कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ 
शकतील . 


पवनी : 

दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२२ . 


डॉ . विवेक मेश्राम , 
मुख्याधिकारी , 

नगर परिषद , पवनी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११० . 


BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 


Publication of Draft Development Plan of Pauni Under Section 26 ( 1 ) of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 . 

NOTICE 


No. MCP - Const . D. - 399-2022. 


Whereas , the Pauni Municipal Council , ( hereinafter referred to as " the said Planning Authority , " ) 
vide Resolution No. 17 ( 2 ) , dated 23rd March 2021 , had declared its intention to prepare a Draft Develop 
ment Plan of Pauni ( hereinafter referred to as the " said Draft Development Plan " ) for the area under its 
jurisdiction , ( hereinafter referred to as the said " area " ) as per the provision of Section 23 ( 1 ) read with 
Section 34 and 38 of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as the 
" said Act " ) and notice to that effect is published in Maharashtra Government Gazette , Nagpur , Division , 
Supplement Part - 1 - A , on 30th September to 06th October 2021 . 


And whereas , as per the provision in Section 24 of the said Act , the Municipal Council vide Order 
No. 382 , dt . 29th October 2021 has appointed Assistant Director , Town Planning , Bhandara Branch as 
" Town Planning officer " to prepare the said Draft Development Plan for the said area ; 


९ 


And whereas , the Town Planning Officer and Assistant Director , Town Planning , Bhandara Branch 
after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of the said Act , has prepared the said 
Draft Development Plan of the said area and has handed it over to the said Planning Authority on 
date 04 October 2022 for publication under Section 26 ( 1 ) of the said Act ; 


And whereas , the said Planning Authority has passed Resolution No. 02 , dated 04th October 2022 to 
publish the said Draft Development Plan under Section 26 ( 1 ) of the said Act , for inviting suggestions / 
objections from the public ; 


Therefore , Pauni Municipal Council hereby publishes the said Draft Development Plan along with 
the Report under Section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public . The 
copy of the said Draft Development Plan and Report thereof are kept open for inspection of the public at 
the following offices on all working days during office hours . 

1. The Chief Officer Pauni Municipal Council . 

2. Assistant Director , Town Planning , Bhandara Branch . 

The suggestions / objections if any , in writing from the public in this regard with reasons , shall be 
submitted to the Chief officer , Pauni Municipal Council , within the period of 30 days from the date of 
publication of the Notice in Maharashtra Government Gazette . Suggestions / objections received by the 
Municipal Council within the period of the 30 days from the date of publication of this Notice in 
Maharashtra Government Gazette shall only be considered : 


Pauni : 

Dated the 4th October 2022 . 


ना . - एक - अ -३ ( १७३१ ) . 


The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public at 
reasonable price in the office of the Pauni Municipal Council . 


Dr. VIVEK MESHRAM , 
Chief Officer , 

Municipal Council , Pauni . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ – अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १११ . 


मुख्याधिकारी , नगर परिषद यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 
जाहीर सूचना 


क्रमांक न.प.प. बांध.वि.मु.अ. - ८८४-२०२२ 

ज्याअर्थी , पवनी शहराची विकास योजना मा . संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांची अधिसूचना क्रमांक डी . पी . पवनी ( सु . ) 
टीपीव्ही - २-४०८० , दिनांक १७ जून १ ९९ १ अन्वये मंजूर असून दिनांक ०१ सप्टेंबर १ ९९ १ पासून अंमलात आली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , भंडारा व जिल्हा शल्य चिकित्सक , सामान्य रुग्णालय भंडारा यांचे मार्फत गट 
क्र . २०२ मौजा पवनी येथे श्रेणीवर्धित उपजिल्हा रुग्णालयाचे बांधकाम प्रस्तावित आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजना आराखड्यामध्ये कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , भंडारा व जिल्हा शल्य चिकित्सक , 
सामान्य रुग्णालय भंडारा यांचे उपजिल्हा रुग्णालय बांधकामाकरिता गट क्र . २०२ वरील आरक्षण क्रमांक २७ व २८ कमी करून घेण्याबाबत महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल करणे ( यापुढे उक्त फेरबदल असे संबोधले आहे ) आवश्यक आहे . 
अशा फेरबदलाची कार्यवाही करणेस प्रशासकीय सभा ठराव क्र . २ , दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदीनुसार उक्त मंजूर विकास योजनेत उक्त 
फेरबदलाबाबत शहरातील जनतेच्या सूचना / हरकती मागविण्यासाठी ही सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . उक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा पवनी 
नगर परिषद कार्यालयातील सूचना फलकावर लावण्यात आले आहे . उक्त फेरबदलाबाबत कोणत्याही व्यक्तीस सूचना / हरकती घ्यावयाच्या असल्यास 
त्यांनी सूचना वृत्तपत्रात व paunimahaulb.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर आणि महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून 
३० ( तीस ) दिवसाच्या आत आपली सूचना / हरकत नगर परिषद पवनी येथे सादर करावी . 


पवनी : 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११२ . 


डॉ . विवेक मेश्राम , 
मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद , पवनी . 


BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 

Under Section 37 of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 


NOTICE 


No. MCP - Const . D. CO - 884-2022. 

Whereas , the revised Development Plan of the City of Pauni has been sanctioned by Government 
vide notification No. D. P. Pauni ( R ) TPV - 2-4080 , dated 17th June 1991 and came into force from 1st Sep 

tember 1991 . 


And whereas , Executive Engineer , Public Work Department , Bhandara and Civil Surgeon , General 
Hospital Bhandara ; proposed construction of Sub District Hospital on Gov. Land of mauja Pauni Gat 
No. 202 . 


And whereas , it is necessary to exclude Reservation No. 27 and 28 on Gat No. 202 for the proposed 
construction of Sub District Hospital by Executive Engineer , Public Work Department , Bhandara and 
Civil Surgeon , General Hospital , Bhandara . Hon . Administrative body of Municipal Council vide it's 
Resolustion No. 2 , dated 18th October 2022 has accorded sanction for the above said procedure of 
modification . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

And therefore , this notice is published inviting suggestions / objections from the public to carry out 
the said modification in said sanctioned Development Plan as per provision under Section 37 of 
Maharashtra Regional and Town Plannig Act , 1966. The plan showing said modification in said sanc 
tioned Development Plan is displayed on the notice board in the office of Chief Officer , Municipal Coun 
cil , Pauni . Any person interested may submit his suggestion or objection to the said modification within 
30 ( Thirty ) days from the publication of this notice in the newspaper , on the website 
paunimahaulb.maharashtra.gov.in and Maharashtra Government Gazette to the Chief Officer , Municipal 


Council , Pauni . 


Pauni : 

Dated the 20th October 2022 . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११३ . 


प्रशासक , नगर परिषद , यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये फेरबदलाची अधिसूचना 

क्रमांक न.प.ग. - नरवि.- कावि - ५७६-२०२२ 


अ.क्र . 


गडचिरोली नगर परिषद क्षेत्राकरीता विकास योजना ( सुधारित ) महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग / शासन निर्णय क्रमांक TPS २७१६ - प्र.क्र . 
२८ ( अ ) - २०१६ - नवि -० ९ , दिनांक २० डिसेंबर २०१६ ला मंजूर होऊन दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०१७ पासुन अमलात आलेली आहे . 


( १ ) 


नगर परिषद , गडचिरोली ने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये , उपरोक्त मंजुर विकास 
योजना ( सुधारित ) गडचिरोली मध्ये खाली दर्शविलेल्या तपशीलाप्रमाणे फेरबदल करण्याचे प्रस्तावित करण्याचे ठरविले आहे . 

अनुसूची 

मजूंर विकास योजना 
( सुधारित प्रमाणे वापर ) 
( ३ ) 


( १ ) 


- 


( २ ) 


जागेचे वर्णन 


( २ ) 
हे . आर 


मौजा गडचिरोली भुमापन क्र .११ / १ / ड 
क्षेत्र ०५० हे . आर 


गडचिरोली : 

दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२२ . 


Dr. VIVEK MESHRAM , 
Chief Officer , 

Municipal Council , Pauni . 


मौजा गडचिरोली भुमापन . क्र .३४ . 
क्षेत्र १२६ हे . आर . 


आरक्षण क्र . १५ विकली 
मार्केट ( भाग ) 
आरक्षण क्र . १५ विकली 
मार्केट ( भाग ) , आरक्षण 
क्र .१६ मटण मार्केट ( भाग ) , 
आरक्षण क्र .१७ फिश 
मार्केट ( भाग ) 


प्रस्तावित फेरबदल 


( ४ ) 


रहिवासी वापरात 
फेरबदल करणे . 


रहिवासी वापरात 
फेरबदल करणे . 


प्रशासकीय सभा दिनांक 
व ठराव क्रमांक 
( ५ ) 


दिनांक : - २८/०७/२०२२ 
ठराव क्रमांकः- ३३ 


११ 


दिनांक : - २८/०७/२०२२ 
ठराव क्रमांक : - ३३ 


उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा व त्यासंबंधी माहीती अहवाल गडचिरोली नगर परिषदेच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत अवलोकनार्थ 
उपलब्ध आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये असे उद्घोषित करण्यात येते की , नियोजित 
फेरबदलासंबधी कोणाला काही आक्षेप अगर सूचना असल्यास त्यांनी ही अधिसुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासुन १ महीण्याच्या आत 
( ३० दिवसात ) प्रशासक नगर परिषद , गडचिरोली यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात जेणे करून नियोजित फेरबदलाचा प्रस्ताव ( कोणतेही सुधारणा 
असल्यास त्यासह ) मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करता येईल . 


दर्शन निकाळजे , 

प्रशासक , 

नगर परिषद , गडचिरोली . 


१२ 


भाग १ – अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११४ . 


BY ADMINISTRATOR , MUNICIPAL COUNCIL 

Modification Under Section 37 / 1 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

NOTIFICATION 


No. MCG - TPD - WS - 576-2022.– 

The Development Plan of Gadchiroli ( Revised ) has been sanctioned vide Government of Maharashtra , 
Urban Development Department , Mantralaya , Mumbai , vide there Notification No. TPS - 2716- CR - 28 ( A ) - 
2016- UD - 09 , dated 20th December 2016 and came into existence from date 06th February 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


The Municipal Council , Gadchiroli Proposed to make modification in the aforesaid sanctioned 
Development Plan under Section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966. The De 
tails about proposed modification are as below. 


Sr. 
No. 


( 1 ) 


1 


2 


Mouza / Survey Area 

No. 


( 2 ) 


Mouza Gadchiroli 
Sr. No. 11 / 1 / D 


Mouza Gadchiroli 
Sr. No. 34 


( 3 ) 

H. A. 

0 50 


1 26 


Gadchiroli : 

Dated the 4th October 2022 . 


SCHEDULE 


Present Use 


भाग १- अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ११५ . 


( 4 ) 


Reservation 
No. 15 Weekly 
Market . 


Proposed use Municipal Resolution 
after Council 
Modification 

No. 

Administrative 

Meeting 
( 6 ) 


Reservation 
No. 15 Weekly 
Market , No. 16 
Mutton Market , 

No. 17 Fish Market . 


( 5 ) 


Residential 
Purpose 


Residential 
Purpose 


28th July 2022 


28th July 2022 


( 7 ) 


The Plan and reports containing the description of above modification can be seen in the office of 
Municipal Council , Gadchiroli during the office hours . 


33 


Now , in pursuance of Section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 it is 
hereby notified that any suggestion or objection to the proposed modification as details above shall 
communicate the same in writing to the undersigned within a period of one Month ( 30 Days ) from the 
date of notification published in the gazette of Government of Maharashtra . 


33 


प्रशासक , नगर परिषद , यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये किरकोळ फेरबदल 

जाहीर नोटीस 


DARSHAN NIKALAJE , 


Administrator , 

Municipal Council , Gadchiroli . 


क्रमांक नपाहि - बां.वि.- कावि -१ ९८-२०२२ 

हिंगणघाट शहराचा विकास आराखडा शासनाची अधिसूचना शासन निर्णय क्र . टिपीएस -२ ९०५-३२४८ - प्र.क्र . - ९ २ ९ ( अ ) -५- नवि - ९ , दिनांक २६ 

एप्रिल २००६ अन्वये मंजुरी प्रदान करून दिनांक १५ जून २००६ पासून लागू करण्यात आली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

विकास आराखड्यातील मौजा शहालगंडी येथील शेत सर्व्हे नं . १२ आराजी ०.४० हे . आर शेत सर्व्हे नं . १३ आराजी ०.५ ९ हे . आर तसेच मौजा 
नांदगाव येथील शेत सर्व्हे नं . १०७ आराजी १.२१ हे . आर सर्व्हे नं . १०८ आराजी १.४३ हे . आर मौजा शहालंगडी मधील संत ज्ञानेश्वर वार्ड तसेच मौजा 
नांदगाव मधील शास्त्री वार्ड मधील रहीवाशी प्रभागालगत असून हिंगणघाट विकास आराखड्यानुसार ना विकास क्षेत्र या प्रभागामध्ये प्रस्तावित 
आहे . शेत धारकांनी सदर जागेवर रहीवाशी क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करून मिळण्याबाबत मागणी प्रस्ताव सादर केलेला आहे . सदर जागेवर विकास 
योजनेनुसार ना विकास क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असल्यामुळे या संदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये 
किरकोळ फेरबदल केल्याशिवाय मागणी मान्य करणे शक्य नाही . त्यामुळे उक्त जमिनीचा रहिवाशी प्रभागामध्ये समाविष्ट करण्याकरीता महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये किरकोळ फेरबदल करणे आवश्यक आहे . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


विद्यमान वापर 
( २ ) 

( ३ ) 

मौजा शहालंगडी शेत सर्व्हे नं . १२ - ना विकास क्षेत्र 
मौजा शहालंगडी शेत सर्व्हे नं . १३ - ना विकास क्षेत्र 

मौजा नांदगाव शेत सर्व्हे नं . १०७ - ना विकास क्षेत्र 

रहीवाशी वापर ( विकास योजना २४ मी . रूंद रस्ता वगळून ) 
रहीवाशी वापर ( विकास योजना २४ मी . रूंद रस्ता वगळून ) 
रहीवाशी वापर ( विकास योजना २४ मी . रूंद रस्ता वगळून ) 
रहीवाशी वापर ( विकास योजना २४ मी . रूंद रस्ता वगळून ) 
किरकोळ 

मौजा नांदगाव शेत सर्व्हे नं . १०८ ना विकास क्षेत्र 

वरीलप्रमाणे फेरबदल करणे बाबत सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . ३५ ( ५ ) , दि . १४ डिसेंबर २०२० अन्वये मंजुरी प्राप्त झालेली आहे . 
फेरबदल दर्शविणारा विकास योजना नकाशा नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागात माहितीसाठी कार्यालयीन वेळेत खुला ठेवलेला आहे . महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ पोट - कलम ( १ ) अन्वये कोणत्याही व्यक्तींकडून वरील किरकोळ फेरबदल बाबत सूचना व 
हरकती सदरची नोटीस प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात नगर परिषदेकडे मागविण्यात येत असून सूचना व आक्षेपाबद्दल 
शासनाचे मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी नगर परिषद आवश्यक विचार करील . 


( १ ) 


१ 


२ 


3 


४ 


हिंगणघाट : 

दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११६ . 


BY ADMINISTRATOR , MUNICIPAL COUNCIL 


प्रस्तावित फेरबदल 


हर्षल गायकवाड , 
प्रशासक , 

नगर परिषद , हिंगणघाट . 


१३ 


Minor Modification to the Development Plan under Section 37 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

PUBLIC NOTICE 


No. 

MCH - Const . - D - WS - 198-2022. 

The Development Plan of Hinganghat has been sanctioned by the Government of Maharashtra , 
Urben Development Department vide Resolution No. TPS - 2905-3248- प्र.क्र . - 929 ( अ ) -5 - नवि- 9 , dated 26 April 

2006 . 


Under the Development Plan field Survey No. 12 of Mauza Shahalangadi having area 0.40 H. A. field 
Survey No. 13 of Mauza Shahalangadi , having area 0.59 H. A. field Survey No. 107 of Mauza Nandgaon , 
having area 1.21 H. A. field Survey No. 108 of Mauza Nandgaon having area 1.43 H. A. are proposed as 
ना . - एक - अ -४ ( १७३१ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

No Development Zone in Development Plan . The above field survey No. are adjacent to Sant Dnyaneshwar 
ward of Mauza Shahalangadi and Shashtri ward of Mauza Nandgaon which are included in Residential 
Zone . 


98 


The oweners of the said field Survey No. have demanded to include the above field Survey No. in 
Residential Zone of Development Plan . Since the said field Survey No. are included in No Development 
Zone of Development Plan , it is necessary to include above area in Residential Zone by under taking 
minor modification under Section 37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


Sr. No. 


( 1 ) 


1 


2 


Existing Land Use 


4 


SCHEDULE 


( 2 ) 

Mauza - Shahalangadi of Field Survey No. 12 
No Development zone 


Mauza - Shahalangadi of Field Survey No. 13 
No Development zone 


3 Mauza - Nandgaon of Field Survey No. 107 
No Development zone 


Mauza - Nandgaon of Field Survey No. 108 
No Development zone 


Proposed Modification 


Hinganghat : 

Dated the 14th October 2022 . 


( 3 ) 

Residential Zone ( Excluding 24 mt . wide 
D. P. Road ) 


Residential Zone ( Excluding 24 mt . wide 
D. P. Road ) 


Residential Zone ( Excluding 24 mt . wide 
D. P. Road ) 


Residential Zone ( Excluding 24 mt . wide 
D. P. Road ) 


The Municipal Council , Hinganghat has decided and sanctioned to make above changes in their 
general meeting vide Resolution No. 35 ( 5 ) , of dated 14th December 2020 Necessary plan showing the 
proposed minor modification is kept in the office of Municipal Council , Hinganghat for public inspection 
during office hours . 


In pursuance of Section 37 and sub - section ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966. Suggestions / objection from the persons affected there by with respect to the proposed modifica 
tion are invited within 30 days from the date of publication this notice in Government Gazette . Which 
will be considered by the Municipal Council , Hinganghat before submitting it to Government for 
sanction . 


HARSHAL GAIKWAD , 


Administrator , 

Municipal Council , Hinganghat . 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ – अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४६ . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


२ 

3 


वर्धाः 

दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ . 


सोमवार , फेब्रुवारी २८ , २०२२ / फाल्गुन ९ , शके १ ९ ४३ 


क्रमांक अका - नपाप्र - आस्था - कावि - ३६३-२०२२ . - 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १ ९ ( १ ) मधील तरतुदीप्रमाणे मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी , प्रेरणा देशभ्रतार , ( भा.प्र.से. ) , जिल्हाधिकारी , वर्धा या प्रकटनाद्वारे जाहीर करते की , उक्त अधिनियमाचे कलम 
३४१ ब -१ अ ( ९ ) व महाराष्ट्र नगर परिषदा व नगर पंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ७ नुसार वर्धा जिल्हा अंतर्गत आष्टी , 
कारंजा , सेलू , समुद्रपूर नगरपंचायतीचे दिनांक १५ फेब्रुवारी , २०२२ रोजीचे विशेष सभेत घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष पदाचे निवडणुकीमध्ये खालील 
अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 

अनुसूची 


नगर पंचायतीचे 

नाव 


( २ ) 


१० ( ३ ) 


आष्टी 

कारंजा ( घा . ) 

सेलू 

समुद्रपूर 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
आदेश 


निवडणुकीचा 
दिनांक 


1 


( ३ ) 

१५ फेब्रुवारी २०२२ 
१५ फेब्रुवारी २०२२ 
१५ फेब्रुवारी २०२२ 
१५ फेब्रुवारी २०२२ 


निवडून आलेल्या 
अध्यक्षांचे नाव 


( ४ ) 
धोत्रे अनिल सुरेशराव 
भिलकर स्वाती गजानन 
देवतारे स्नेहल अनिलराव 
तुळणकर योगिता सचिन 


शेरा 

( जर पद आरक्षित असेल , 
तर भरावयाचा तपशील ) 
( ५ ) 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


१५ 


प्रेरणा देशभ्रतार , ( भा.प्र.से. ) 
जिल्हाधिकारी , वर्धा . 


१६ 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४७ . 


Sr. No. 


No. AK - NP - ELE - WS - 363-2022 

In exercise of the power vested to me under section 19 ( 1 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act , 19651 , Prerna Deshbhratar ( I.A.S. ) Collector , Wardha , hereby publish the Name of 
Presidents who are elected as per Section 341B - 1A ( 9 ) in a special meeting held on 15th February , 2022 of respective 
Nagar Panchayat as per the schedule given below. 


( 1 ) 

1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


23 


4 


Name of 

Nagar Panchayat 


Ashti 

Karanja ( Gha . ) 
Seloo 

Samudrapur 


Wardha : 

Dated the 24th February 2022 . 


( 2 ) 


अ . क्र . 


भाग १ – अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४८ . 


( १ ) 

१ 


२ 


BY COLLECTOR 
ORDER 


Date of 

Election 


( 3 ) 

15 February 2022 
15 February 2022 
15 February 2022 
15 February 2022 


नगर पंचायतीचे 


SCHEDULE 


नाव 

( २ ) 

आष्टी ( श . ) 

कारंजा ( घा . ) 


जिल्हाधिकारी , 


आदेश 


( 4 ) 
Dhotre Anil Sureshrao 
Bhilkar Swati Gajanan 
Deotare Snehal Anilrao 
Tulankar Yogita Sachin 


क्रमांक अका - नपान आस्था - कावि- ३६३-२०२२ . - 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १ ९ ( १ ) मधील तरतुदीप्रमाणे मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी , प्रेरणा देशभ्रतार , ( भा.प्र.से. ) , जिल्हाधिकारी , वर्धा या प्रकटनाद्वारे जाहीर करते की , उक्त अधिनियमाचे कलम 
३४१ ब -२ ( ४ ) व महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती ( उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ७ नुसार वर्धा जिल्हा अंतर्गत 
आष्टी , कारंजा ( घा . ) , सेलू , समुद्रपूर नगरपंचायतीचे दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे विशेष सभेत घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाचे निवडणुकीमध्ये 
खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . — 

अनुसूची 


Name of 

President 


यांजकडून 


निवडणुकीचा 
दिनांक 


( ३ ) 

१५ फेब्रुवारी २०२२ 

१५ फेब्रुवारी २०२२ 


Remarks 


( Whether the seat reserved 
and if so for whom ) 

( 5 ) 
General 
General ( Female ) 
General ( Female ) 

General ( Female ) 


PRERNA DESHBHRATAR , ( I.A.S. ) 
Collector , Wardha . 


निवडून आलेल्या 
उपाध्यक्षांचे नाव 


( ४ ) 

शेख जाकीर हुसैन अब्दुल हफीज 

बुवाडे भगवान केशवराव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

( ३ ) 


( १ ) 

३ 

४ 


वर्धाः 

दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४ ९ , 


No. AK - NP - ELE - WS - 363-2022.– 


ना . - एक - अ -५ ( १७३१ ) . 


Sr. No. 


( 1 ) 

1 


2 


3 


( २ ) 


सेलू 

समुद्रपूर 


4 


Wardha : 

Dated the 24th February 2022 . 


In exercise of the power vested to me under section 19 ( 1 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act , 19651 , Prerna Deshbhratar ( I.A.S. ) Collector , Wardha , hereby publish the Name of Vice 
Presidents who are elected as per Section 341B - 2 ( 4 ) in a special meeting held on 15th February , 2022 of respective 
Nagar Panchayat as per the schedule given below . 


Name of 

Nagar Panchayat 


Ashti 


( 2 ) 


Karanja ( Gha . ) 
Seloo 


१५ फेब्रुवारी २०२२ 

१५ फेब्रुवारी २०२२ 


Samudrapur 


BY COLLECTOR 


ORDER 


SCHEDULE 


( ४ ) 

खोडके रेखाताई चंद्रकांत 
थुटे बाबाराव तुकाराम 


Date of 
Election 

( 3 ) 

15 February 2022 

15 February 2022 

15 February 2022 

15 February 2022 


प्रेरणा देशभ्रतार , ( भा.प्र.से. ) 
जिल्हाधिकारी , वर्धा . 


Name of 
Vice President 


Sheikh Zakir Hussain Abdul Hafiz 


Buwade Bhagvan Keshavrao 

Khodke Rekhatai Chandrakant 


१७ 


Thute Babarao Tukaram 


PRERNA DESHBHRATAR , ( I.A.S. ) 

Collector , Wardha . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ – अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १५० . 


I 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक कार्या- १० - नपाप्र- म . स . न . प . सार्व . निवडणूक - २०२१-२२- कावि - २३७-२०२२ . – 

- 


अ . क्र . 


६ 

महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) नियम २०१० चे नियम ६ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , संजय मीणा , ( भा.प्र.से. ) जिल्हाधिकारी , गडचिरोली या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , गडचिरोली जिल्ह्यातील नगरपंचायत 
अहेरी , एटापल्ली , भामरागड , चामोर्शी , मुलचेरा , धानोरा , कुरखेडा , कोरची या नगर पंचायतीमध्ये पार पडलेल्या विशेष सभेत खालील अनुसूचितील 
रकाना क्रमांक २ मध्ये नमूद केलेली व्यक्तींची रकाना क्रमांक ३ मध्ये नमूद नगर पंचायतीमध्ये स्विकृत सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे . 

२ 


( १ ) 

१ 


२ 


३ 


१० ( ४ ) 


सोमवार , फेब्रुवारी २८ , २०२२ / फाल्गुन ९ , शके १ ९ ४३ 


५ 


६ 


अनुसूची 

स्विकृत सदस्यांचे नाव 


( २ ) 
गुडेल्लीवार अमोल व्यंकटेश 

सोनटक्के दिपक विठोबाजी 


पिपरे आशिष अरूण 

भिवापुरे लौकीक तात्याजी 

बुधवानी मल्लीक महमदभाई 

बर्वे दिलीप भैयाजी 


तुलावी आशाताई जगदिश 

गोटेफोडे रविंद्र विश्वनाथ 

बिश्वास सुनिल हरिपद 


नगर पंचायतीचे 

नाव 

( ३ ) 

अहेरी 


एटापल्ली 

चामोर्शी 


धानोरा 


कुरखेडा 


भामरागड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 


( १ ) 


७ 


८ 


गडचिरोली : 

दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ – अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १५१ . 


Sr. No. 


( 1 ) 

1 

2 

3 


4 


LO 


5 


BY COLLECTOR 
ORDER 

No. Desk - X - M.C.A. - R.A. - NP - General / Election - 2021-22 - WN - 237-2022 - 

In exercise of the powers conferred upon me by rule 6 of the Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayat 
( Qualifications and Procedure for Appointment of Nominated Councillor ) Rules , 2010. I Sanjay Meena , ( I.A.S. ) 
Collector , Gadchiroli , hereby publish the declared names In the special meeting held in Nagar Panchayat Aheri , Etapalli , 
Bhamragad , Chamorshi , Mulchera , Dhanora , Kurkheda Korchi Nagar Panchayats in Gadchiroli District . The persons 
mentioned in the following Schedule Column No. 2 have been Nominated in the Nagar Panchayat mentioned in Column 
No. 3. — 


6 

7 


8 


( २ ) 


चौधरी देवाजी रामदास 

शेख अब्दुल लतिफ अब्दुल जब्बार 

अग्रवाल मनोज प्यारेलाल 

अग्रवाल घनश्याम प्रकाशचंद्र 


Gadchiroli : 

Dated the 28th February 2022 . 


SCHEDULE 


Name of the Nominated 

Councillors 


( 2 ) 
Gudelliwar Amol Vyanktesh 

Sontakke Deepak Vithobaji 

Pipre Ashish Arun 

Bhivapure Loukik Tatyaji 

Budhwani Mallik Mahamdbhai 


Barve Dilip Bhaiyaji 

Tulavi Ashatai Jagdish 

Gotefode Ravindra Vishwanath 

Bishwas Sunil Haripad 

Chaudhary Devaji Ramdas 

Sheikh Abdul Latif Abdul Jabbar 


( ३ ) 

मुलचेरा 


Agrawal Manoj Pyarelal 

Agrawal Ghanshyam Prakashchandra 


कोरची 


संजय मीणा , ( भा.प्र.से. ) 

जिल्हाधिकारी , गडचिरोली . 


Name of the Municipal 

Council 


( 3 ) 

Aheri 


Etapalli 

Chamorshi 


Dhanora 


Kurkheda 


Bhamragad 

Mulchera 


Korchi 


१ ९ 


SANJAY MEENA , ( I.A.S. ) 

Collector , Gadchiroli . 


२० 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १५२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


२ 

3 

४ 

५ 


६ 


क्रमांक कार्या- १० - नविशा - कार्यासन - १-१३४-२०२२ 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती ( अध्यक्ष निवडणूक ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ७ ( क ) अन्वये तसेच महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १ ९ ( १ ) चे अधिकार मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांनी त्यांचे आदेश क्र . एमएनसी 
११-०१ - सीआर -२३ डी -११ , दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ अन्वये संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले असून त्या अधिकाराचा वापर करून मी , 
अजय गुल्हाने , जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या नगरपंचायत सावली , 
पोम्भूर्णा , गोंडपिपरी , कोरपना , जिवती व सिंदेवाही - लोनवाही येथील विशेष सभेत खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून 
आलेले आहे . - 


गुरुवार , मार्च ३ , २०२२ / फाल्गुन १२ , शके १ ९ ४३ 


चंद्रपूर : 

दिनांक २ मार्च २०२२ . 


११ 


नगर पंचायतीचे 

नाव 


( २ ) 

सावली 

पोम्भूर्णा 

गोंडपिपरी 

कोरपना 

जिवती 

सिंदेवाही - लोनवाही 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
आदेश 


1 


अनुसूची 
निवडून आलेल्या 
अध्यक्षांचे नाव 


( ३ ) 

लाकडे लता महादेव 

पिपरे सुलभा गुरुदास 

कुळमेथे सविता बबलू 

बावणे नंदाताई विजयराव 

आडे कविता गजानन 
कावळे स्वप्निल योगराज 


शेरा 

( जर राखीव असेल , 
तर कुणासाठी ) 

( ४ ) 
खुला प्रवर्ग ( महिला ) 

खुला प्रवर्ग ( महिला ) 


अनुसूचित जमाती 
खुला प्रवर्ग ( महिला ) 
खुला प्रवर्ग ( महिला ) 
खुला प्रवर्ग 


अजय गुल्हाने , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १५३ . 


Sr. No. 


( 1 ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 


No. Desk - 10 - UDS - Karyasan - 1-134-2022. 

As per Rule 7 ( C ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats ( President Election ) Rules , 1981 
and In execise of the power delegated to me by Order No , NMCh 11-01 - CR - 23 - D - XI , dated 17th August 2001 from the 
State Election Commissioner , Maharashtra read with sub - section ( A ) of Section 19 of Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Township Act , 1965 ( Mah . XL of 1965 ) , I , Ajay Gulhane , Collector , Chandrapur 
District , hereby publish the Name of person who has been declared elected as Presidents of Saoli , Pombhurna , 
Gondpipari , Korpna , Jiwati and Sindevahi - Lonvahi Nagar Panchayat as shown in below schedule in the special meeting 
held on 17th February , 2022 . 


Name of 

Nagar Panchayat 


Saoli 


ना . - एक - अ -६ ( १७३१ ) . 


Pombhurna 

Gondpipari 

Korpna 

Jiwati 


( 2 ) 


Sindevahi - Lonvahi 


Chandrapur : 

Dated the 2nd March 2022 . 


अ . क्र . 


भाग १ – अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १५४ . 


( १ ) 

१ 

२ 


BY COLLECTOR 
ORDER 


SCHEDULE 

Name of Candidate Elected 
as President 


( 3 ) 

Lakde Lata Mahadev 

Pipare Sulabha Gurudas 

Kulmethe Savita Bablu 

Bawane Nandatai Vijayrao 


Ade Kavita Gajanan 

Kawale Swapnil Yograj 


नगर पंचायतीचे 

नाव 

( २ ) 

सावली 

पोम्भूर्णा 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक . कार्या - १० - नविशा - कार्यासन - १-१३५-२०२२. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ३४१ ब -२ ( ४ ) व कलम १ ९ ( १ ) चे अधिकार मा . आयुक्त , 
राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी त्यांचे आदेश क्र . एमएनसी -११-०१ - सीआर -२३ डी -११ , दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ अन्वये संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले असून त्या अधिकाराचा वापर करून मी , अजय गुल्हाने , जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या नगरपंचायत सावली , पोम्भूर्णा , गोंडपिपरी , कोरपना , जिवती व सिंदेवाही - लोनवाही येथील विशेष 
सभेत खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहे . - 

अनुसूची 

उपाध्यक्ष पदाकरीता निवडून आलेल्या उमेदवाराचे 

नाव 


Remarks 

( Whether the Post is reserved , 
if so for whom ) 

( 4 ) 
General ( Female ) 
General ( Female ) 

Scheduled Tribes 


२१ 


General ( Female ) 

General ( Female ) 
General 


AJAY GULHANE , 

Collector , Chandrapur . 


( ३ ) 

पुण्यपकार संदिप बाबुराव 

मंगळगिरीवार अजित अरुणराव 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 


चंद्रपूर : 

दिनांक २ मार्च २०२२ . 


( १ ) 


३ 


ন 
30 
अ 


४ 


५ 


६ 


us 


भाग १ – अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १५५ . 


Sr. No. 


( 1 ) 


1 


2 

3 

4 


No. Desk - 10 - UDS - Karyasan - 1-135-2022 - 

In execise of the power delegated to me by Order No , NMC . 11-01 - CR - 23 - D - XI , dated 17th August 2021 from the 
State Election Commissioner , Maharashtra read with sub - section ( A ) of section 19 and section 341B - 2 ( 4 ) of Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Township Act , 1965 ( Mah . XL of 1965 ) , I , Ajay Gulhane , Collector , 
Chandrapur District , hereby publish the Name of person who has been delclared elected as Vice - Presidents of Saoli , 
Pombhurna , Gondpipari , Korpna , Jiwati and Sindevahi - Lonvahi Nagar Panchayat as shown in below schedule in the 
Special meeting held on 17th February , 2022.– 


GA 


5 


( O 


( २ ) 

गोंडपिपरी 

कोरपना 

जिवती 

सिंदेवाही - लोनवाही 


6 


Chandrapur : 

Dated the 2nd March 2022 . 


BY COLLECTOR 


Name of 


Saoli 


( ३ ) 

मडावी सविता कैलेश 

शेख इस्माईल रसूल 

गोतावळे अंकुश अर्जुनराव 

सूचक मयूर रमेश 


ORDER 


Nagar Panchayat 

( 2 ) 


Pombhurna 

Gondpipari 

Korpna 

Jiwati 


SCHEDULE 


Sindevahi - Lonvahi 


अजय गुल्हाने , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर . 


Name of Candidate Elected as 


Vice - President 

( 3 ) 

Punyapkar Sandip Baburao 

Mangalgiriwar Ajit Arunrao 


Madavi Sarika Kailesh 

Sheikh Ismail Rasul 

Gotawale Ankush Arjunrao 

Suchak Mayur Ramesh 


AJAY GULHANE , 

Collector , Chandrapur . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १५६ . 


अ . क्र . 

( १ ) 

१ 


3 


४ 


सोमवार , मार्च ७ , २०२२ / फाल्गुन १६ , 


वर्धा : 

दिनांक २ मार्च , २०२२ . 


क्रमांक अका - नपाप्र - आस्था - कावि -३ ९५-२०२२ . 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम २० व महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती 
( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्ती करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , प्रेरणा देशभ्रतार 
( भा.प्र.से. ) , जिल्हाधिकारी , वर्धा या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करते की , वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी , कारंजा ( घा . ) , सेलू , समुद्रपूर नगरपंचायतीचे 
दिनांक २२ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालीलप्रमाणे सदस्य महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित 
सदस्यांची अर्हता व नियुक्ती करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० नुसार नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले आहे . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
आदेश 


१२ 


कारंजा ( घा . ) 


नगर पंचायतीचे नाव 

( २ ) 
आष्टी ( श . ) 


सेलू 


समुद्रपूर 


अनुसूची 


शके १ ९ ४३ 


नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 
( ३ ) 
शिरभाते संजय मनोहरराव 
शेख नासीर शेख गफ्फार 


भांगे शिरीष ज्ञानेश्वर 

दर्यापुरकर नितीन मधुकरराव 


माहुरे दिनेश वासुदेव 

मिश्रा राजेंद्र रामसुखजी 


निखाडे दिनेश वसंतराव 

ढाकरे मेघश्याम नामदेवराव 


२३ 


प्रेरणा देशभ्रतार ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा . 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ – अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १५७ . 


Sr. 
No. 

( 1 ) 

1 


No. AK - NP - ELE - WS - 397-2022. 

In exercise of the power vested to me under Section 20 of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 and the Maharashtra Municipal Councils and 
Nagar Panchayats ( Qualification and Procedure for Appointment of Nominated Councillors ) Rules , 2010 . 
I , Prerna Deshbhratar ( I.A.S. ) , Collector , Wardha , hereby publish the name of persons who have been 
nominated as nominated Councillors of the Nagar Panchayats Councillors , ( Qualification and Procedure 
for Appointment of Nominated Councillors ) Nagar Panchayats Ashti , Karanja ( Gha . ) , Seloo , Samudrapur 
under the Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats ( Qualification and Procedure for 
Appointment of Nominated Councillors ) Rules , 2010 in the Special Meeting held on 22nd February , 2022.— 


2 


3 


4 


BY COLLECTOR 


Wardha : 

Dated the 2nd March , 2022 . 


ORDER 


SCHEDULE 


Name of Nagar 
Panchayat 

( 2 ) 


Ashti ( Sh . ) 


Seloo 


Karanja ( Gha . ) 


Samudrapur 


Name of Councillors who 
have been Nominated as 
Nominated Councillors 


( 3 ) 

Shirbhate Sanjay Manoharrao 
Sheikh Nassir Sheikh Gaffar 


Bhange Shirish Dyaneshwar 
Daryapurkar Nitin Madhukarrao 
Mahure Dinesh Wasudeo 
Mishra Rajendra Ramsukhji 


Nikhade Dinesh Vasantrao 

Dhakare Meghshyam Namdeorao 


PRERNA DESHBHRATAR ( I.A.S. ) , 

Collector , 

Wardha . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


१२ ( २ ) 


सोमवार , मार्च ७ , २०२२ / फाल्गुन १६ , 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १५८ . 


शके १ ९ ४३ 


आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल 


२५ 


क्रमांक मनपाना - नरवि - २१४७-२०२२ 

ज्याअर्थी , नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन 
अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस -२४ ९६-२६४३ - प्र.क्र . ३०० ( अ ) - ९ ७ - नवि - ९ , दिनांक ०७ जानेवारी २००० अन्वये भागशः मंजूर झाली 
असून ती दिनांक ०१ मार्च २००० पासून अंमलात आली आहे . तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग 
क्र . टिपीएस - २४००-१६२८ - सी.आर.- २००-२००० - नवि - ९ , दिनांक १०-०९ -२००१ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २१-०९ -२००१ पासून अंमलात 
आलेली आहे . तसेच शासनाचे नगर विकास विभागाचे अधिसूचना क्र . टिपीएस - २४०१-८८५ - प्र.क्र . - ७६ - नवि - ९ , दिनांक २७ फेब्रुवारी २००२ अन्वये 
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या क्षेत्राअंतर्गत सात योजनांचे क्षेत्र वगळून उर्वरित नागपूर शहराकरीता नागपूर महानगरपालिकेला “ नियोजन प्राधिकरण ” 
म्हणून घोषित केलेले होते . तथापि , शासनाकडील नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४१ ९ -१४१ ९ - प्र.क्र . - १५४-२०१९ - नवि - ९ , दिनांक 
२७ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कार्यक्षेत्राअंतर्गत असलेल्या सात योजनेकरीता सुद्धा नागपूर महानगरपालिकेला “ नियोजन 
प्राधिकरण ” म्हणून घोषित केलेले आहे . परंतु , शासन निर्णय क्र . टिपीएस -२४१ ९ -१४१ ९ - प्र.क्र . १५४ ( भाग -१ ) –२०१ ९ - नवि - ९ , दिनांक ० ९ - ०४-२०२१ 
अन्वये नागपूर महानगरपालिकेकडील असलेल्या ७ योजनेसाठी नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार पुनश्चः नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर यांना प्रदान 
करण्यात आले आहे 
; 


मौजा जाटतरोडी , खसरा क्र . २८/१ येथील गुंडेराव बस्ती मधील सार्वजनिक उपयोगाचा भूखंड क्र . “ बी ” एकूण क्षेत्र ०.९ ० हेक्टर आर पैकी 
०.५६५ हेक्टर आर जागा आरक्षण क्रमांक एमएस -१२७ पोलीस स्टेशन या आरक्षणातून वगळून “ सार्वजनिक - निमसार्वजनिक ” या उपयोगात समाविष्ट 
करण्याकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( अ ) अन्वये नागपूर महानगरपालिकेचे मा . सभागृहाने ठराव 
क्रमांक २१८ / वि.क्र . १०० , दिनांक २५-०१-२०२२ नुसार उपरोक्त फेरबदलाची कार्यवाही करण्यास मंजुरी प्रदान केली आहे . 

त्याअर्थी , उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा महानगरपालिकेच्या नगर रचना विभाग , 
श्री . छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय इमारत , बी व सी विंग , तिसरा माळा , महानगरपालिका मार्ग , सिव्हिल लाईन्स , नागपूर -४४० ००१ या 
कार्यालयात कामकाजाचे सर्व दिवशी कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे . तरी नागरिकांना सूचित 
ना . - एक - अ -७ ( १७३१ ) . 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

करण्यात येते की , ही सूचना प्रकाशित झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे कालावधीत विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदलाच्या संबंधात ज्या सूचना 
किंवा हरकती महानगरपालिकेकडे प्राप्त होतील त्यावर महानगरपालिकेकडून सुनावणी देण्यात येईल . तद्नंतर फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे 
मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल . 


नागपूर : 
दिनांक ४ मार्च २०२२ . 


भाग १ – अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १५ ९ . 


BY COMMISSIONER , MUNICIPAL CORPORATION 

Modification Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


No. NMC - TPD - 2148-2022.— 


राधाकृष्णन बी . , 
आयुक्त , 

नागपूर महानगरपालिका , 
नागपूर . 


Whereas , the Revised Development Plan of Nagpur City prepared under the provisions of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , Section 31 ( 1 ) has been partially sanctioned by 
the Govt . vide Urban Development Department Notification No. TPS - 2496-2643 - CR - 300 ( a ) -97 - UD - 9 , 
dated 7th January 2000 and came into force from dated 1st March 2000. Excluded part of Development 
Plan has been sanctioned vide Govt . Notification No. TPS - 2400-1628 - CR - 200-2000 - UD - 9 , dated 
10th September 2001 and came into force from dated 21st September 2001. Also Nagpur Municipal 
Corporation has been declared as the " Planning Authority " for Nagpur City except the area covered 
under seven schemes vide Govt . Notification No. TPS - 2401-855 - CR - 76 - UD - 9 , dated 27th February 
2002. However , as per the Government Notification No. TPS - 2419-1419 - CR154-2019 - UD - 9 , 
dated 27th August 2019 under the Nagpur Improvement Trust Jurisdiction the Planning of the Seven 
Schemes under Nagpur Municipal Corporation has also been declared by the Government , but as per 
the Government Notification No. TPS - 2419-1419 - CR154 ( Bhag - 1 ) -2019 - UD - 9 , dated 09-04-2021 . 
the power has been given to implement seven projects under Nagpur Municipal Corporation and 
Nagpur Improvement Trust ; 


In the sanctioned Development Plan of Nagpur City . The land admeasuring 0.90 H.A. bearing 
Khasara No. 28/1 at Mouza - Jattarodi , Plot No. ' B ' is reserved for Police Station vide Reservation No. MS - 127 
( 0.90 H.A. ) . The Police Department is an Appropriate Authority for the said reservation . Out of the 
area 0.90 H.A. of said reservation 0.565 H.A. land deleted from Police Station Reservation No. MS - 127 
and Included in " Public Semipublic " Zone . For the said modification passed the General Body Resolution 
No. 218 , dated 25-01-2022 under Section 37 ( a ) as per of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 . 


Therefore , the part plan of Development Plan of Nagpur City showing the aforesaid modification 
are kept open at the office of the Town Planning Deptt . of Nagpur Municipal Corporation for inspection 
by public during office hours on all working days . The suggestions and objections which may be received 
to Municipal Corporation in respect of the said modification to the Development Plan within a period of 
one month from the date of publication of this notice will be heard by the Municipal Commissioner 
before submitting the said modification proposal , to the State Government for sanction . 


Nagpur : 

Dated the 4th March 2022 . 


RADHAKRISHNAN B. , 
Commissioner , 

Nagpur Municipal Corporation , 
Nagpur . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १६० , 


अ . क्र . 

( १ ) 


१ 


२ 


3 


४ 


मंगळवार , मार्च ८ , २०२२ / फाल्गुन १७ , 


५ 


क्रमांक कार्या - १० - नविशा - कार्यासन - १-१४६-२०२२.– 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अहर्ता व नियुक्तीची कार्यपद्धती ) नियम , २०१० चे नियम ६ नुसार मी , अजय 
गुल्हाने , जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या नगर पंचायत सावली , 
पोम्भूर्णा , गोंडपिपरी , कोरपना , जिवती व सिंदेवाही - लोनवाही येथील विशेष सभेत खालील अनुसूचित दर्शविलेल्या उमेदवारांची नामनिर्देशित सदस्य 
म्हणून निवड करण्यात आलेली आहे. 


नगरपंचायतीचे नाव 
( २ ) 


१३ 


सावली 

सावली 

पोम्भूर्णा 

पोम्भूर्णा 

गोंडपिपरी 


गोंडपिपरी 


जिल्हाधिकारी , 


आदेश 


यांजकडून 


अनुसूची 
नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 
( ३ ) 

ताटकोंडावार राधा राकेश 


सुरमवार नरेंद्र रामभाऊ 

रणदिवे महेश दामोधर 


वासलवार गणेश वसंत 

पून राकेश आसिराम 


शके १ ९ ४३ 


निकोडे बबन हरीजी 


गटाचे / पक्षाचे नाव 
( ४ ) 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 

भारतीय जनता पार्टी 

शिवसेना 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 

शिवसेना व अपक्ष आघाडी 


२७ 


भारतीय जनता पार्टी व 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 
( ३ ) 

बावणे किशोर राजेश्वर 
बावणे विजय चिंतामणजी 

आडे गणपत बालू 
कुमरे मारोती मोतीराम 
उट्टलवार सुनिल गोमाजी 
युनूस हबिब 

शेख 


चंद्रपुर 

दिनांक ७ मार्च २०२२ . 


Sr. No. 


( 1 ) 

1 

2 

3 

4 


LO 


( १ ) 

७ 


5 


८ 

९ 

१० 


११ 


भाग १ – अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १६१ . 


7 

8 

9 

10 

11 

12 


१२ 


कोरपना 

कोरपना 

जिवती 

जिवती 


No. Desk - 10 - UDS - Ele . Karyasan - 1-146-2022.– 

As per Rule 6 of the Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats ( Qualifications and Procedure for 
Appointment of Nominated Councillors ) Rules , 2010 , I , Ajay Gulhane , Collector , Chandrapur District hereby publish the 
name of person who has been declared as Nominated Councillor of the Saoli , Pombhurna , Gondpipari , Korpna , 
Jiwati and Sindevahi - Lonvahi Nagar Panchayat as shown in below Schedule in the Special Meeting , held on 
23rd February 2022 . 


Saoli 

Saoli 


सिंदेवाही - लोनवाही 

सिंदेवाही - लोनवाही 


Name of 
Nagar Panchayat 

( 2 ) 


( २ ) 


Pombhurna 
Pombhurna 
Gondpipari 


6 Gondpipari 


Korpana 
Korpana 

Jiwati 

Jiwati 


Chandrapur : 

Dated the 7th March 2022 . 


Sindevahi - Lonvahi 
Sindevahi - Lonvahi 


BY COLLECTOR 
ORDER 


SCHEDULE 
Name of Nominated 
Councillor 

( 3 ) 


Tatkondawar Radha Rakesh 
Suramwar Narendra Rambhau 
Randive Mahesh Damodhar 
Wasalwar Ganesh Vasant 
Poon Rakesh Asiram 


( ४ ) 

भारतीय जनता पार्टी 


Nikode Baban Hariji 

Bawane Kishor Rajeshwar 
Bawane Vijay Chintamanji 
Ade Ganpat Balu 
Kumre Maroti Motiram 
Uttalwar Sunil Gomaji 
Sheikh Yunus Habib 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


अजय गुल्हाने , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपुर . 


Name of the 
Group / Party 

( 4 ) 

Indian National Congress 
Indian National Congress 
Bharatiy Janata Party 
Shivsena 


Indian National Congress , 
Shivsena & Independent front 
Bharatiy Janata Party & 
Nationalist Congress Party 
Bharatiy Janata Party 
Indian National Congress 
Indian National Congress 
Nationalist Congress Party 
Indian National Congress 
Indian National Congress 


AJAY GULHANE , 
Collector , Chandrapur . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


